"सहकारी सूतगिरण्यांना वित्तीय संस्थांकडून 
मिळणा-या कर्जावरील १२% व्याजाचे प्रदान 
करणेबाबत”. 

माणदेशी प्रबोधनकार मागासवर्गीय सहकारी 
सूतगिरणी मर्या., वडूज, जि. सातारा. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. सूतगि- ३३१९/प्र.क्र.२३/टेक्स-१ (अ) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दि. १९ जानेवारी, २०२२ 

वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. धोरण- १०१६/प्र.क्र.९६/टेक्स-१ (अ), 

दि.११ जानेवारी, २०१७. 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. संकीर्ण1- २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा-५, दि.१० मे, २०१६. 
3) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.सूतगि - ३३१९/प्र.क्र.२३/टेक्स-१ (आ), 

दि.२२.०८.२०१९. 
४) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.सूतगि - ३३१९/प्र.क्र.२३/टेक्स-१ (आ), 
दि.०४.१२.२०२०. 
शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं- २०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१. 
आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांचे पत्र क्र. कार्या. ६(१)/सूतगि/३९३७/२०२१,दि.२७.०७.२०२१. 
आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांचे पत्र क्र. कार्या. ६(१)/सूतगि/४९६०/२०२१,दि.०७.०९.२०२१. 
शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, क्र.सूतगि - ३३१९/प्र.क्र.२३/टेक्स-१ (3), 
दि.२०.०९.२०२१. 
९) आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांचे पत्र क्र. कार्या. ६(१)/सूतगि/४४८५/२०२१,दि.२०.१०.२०२१. 


4 
& 
9 
& 


SoS क Re हकक 


प्रस्तावना :- 
शासन निर्णय दि.११ जानेवारी, २०१७ अन्वये, सहकारी सूतगिरण्यांना वित्तीय संस्थांकडून / रा. स. 


वि. नि. कडून रु.३,०००/- प्रति चाती प्रमाणे ५ वर्षांच्या मुदतीसाठी कर्ज घेण्यास परवानगी देण्यात आली असून 
सदर कर्जावरील ५ वर्षांचे कमाल १२% पर्यंतचे व्याज शासन भरणार आहे. ज्या सहकारी सूतगिरण्यांनी यापूर्वी 
शासनाकडून घेतलेल्या बिनव्याजी कर्जाची परतफेड केली आहे, अशाच सूतगिरण्या ह्या योजनेसाठी पात्र 
समजण्यात येतील. सदर शासन निर्णयास अनुसरुन या सूतगिरणीस शासन निर्णय, दि.२२.०८.२०१९ अन्वये, 
दि.२८.०६.२०१८ ते दि.३१.०३.२०१९ या कालावधीसाठी रु.४४,११,५८३/- इतके व्याज, शासन निर्णय, 
दि.०४.१२.२०२० अन्वये, दि.०१.०४.२०१९ ते दि.३०.०६.२०२० या कालावधीसाठी रु.६९,१४,२८५/- इतके 
व्याज व शासन निर्णय, दि.२०.०९.२०२१ अन्वये, दि.०१.०७.२०२० ते दि.३१.१२.२०२० या कालावधीसाठी 
रु.२५,८७,८७६/- इतके व्याज असे एकूण रु.१,३९,१३,७४४/- इतके व्याज करण्यात आलेला आहे. 

सदर शासन निर्णयास अनुसरुन माणदेशी प्रबोधकार मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरणी मर्या, वडूज, 


जि. सातारा या सूतगिरणीने कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि, कोल्हापूर प्रती चाती रु.३०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि- ३३१९/प्र.क्र.२३/टेक्स-१ (अ) 
प्रमाणे रु.५४७.२० लक्ष कर्जावरील १२% प्रमाणे दि.०१.०१.२०२१ ते दि.३०.०९.२०२१ या कालावधीतील 
अनुज्ञेय रु.३८,८७,६११/- व्याजाचे प्रदान राजारामबापू सहकारी बँक लि., पेठ शाखा, कराड या बँकेस 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

शासन निर्णय दि.११ जानेवारी, २०१७ अन्वये, शासनाने घेतलेल्या निर्णयास अनुसरुन खालील 
तक्त्यात दर्शविलेल्या माणदेशी प्रबोधकार मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरणी मर्या, वडूज, जि. सातारा या 


सहकारी सूतगिरणीच्या नावासमोरील स्तंभ क्र.६ मध्ये दर्शविलेल्या बँकेला स्तंभ क्र.५ मध्ये दर्शविलेल्या 


व्याजाच्या रकमेचे प्रदान करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


सूतगिरणीचे नाव 


चात्यांची 


बिनव्याजी कर्ज 


चात्यांच्या प्रमाणात १२% पर्यंतच्या ज्या खात्यात 
संख्या घेतले होते कोणत्या वित्तीय | व्याजाची रक्‍कम व । व्याजाची रक्‍कम 
काय? संस्थेकडून /रा.स. | व्याजाचा कालावधी | जमा करावयाची 
असल्यास । वि. नि. कडून किती त्याचा तपशील 
त्याची परतफेड | कर्ज घेतले आहे? 
केली आहे का? | वव्याजाचा दर 
1 १ | २ ३ | ४ | ५ द 
Mandeshi १८२४० | बिनव्याजी कर्ज | रु.५४७.२० लक्ष ।१. रु.१२,४०,०५५/- IDBI Bank, 
Prabodhankar 
Magaswargiya घेतलेले नाही. (दि.०१ -०१.२०२१ ते Branch - 
Sahakari राजारामबापू दि.३ १.०३.२०२१) Assembly Road, 
Sootgirni सहकारी बँक लि Kolhapur. 
Maryadit, naa pete * २. रु.१३,७९,६३१/- 
Vaduj, Dist. शाखा पठ, कराड (दि.०१.०४.२०२१ ते Account No. 
Satara. जि. सातारा. क 116102000017268 
दि.३०.०६.२०२१) 
IFSC Code - 
व्याज दर- १२% ।३. रु.१२,६७,९२५/- IBKL0000116 
(दि.०१.०७.२०२१ ते 
दि.३०.०९.२०२१) 
(रुपये अडतीस लक्ष सत्तेअंशी हजार सहादी अकरा फक्त) रु.३८,८७,६११/- 


२. वित्त विभाग, परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रहा.५, दि.१० मे, २०१६ मधील 


परिच्छेद- अ) नुसार प्रस्तुत प्रकरणाची माहिती खालीलप्रमाणे आहे - 


१) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार:- २०४९ २५५१ या लेखाशिर्षाखाली सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात 


रु.२०००.०० लक्ष तरतूद अर्थसंकल्पित आहे. 


२) मंजूर निधी - २०४९ २५५१ या लेखाशिर्षाखाली सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात रु.२०००.०० 


लक्ष तरतूद अर्थसंकल्पित आहे. सदर योजना ही अनिवार्य असून भारित स्वरूपाची आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि- ३३१९/प्र.क्र.२३/टेक्स-१ (अ) 

३) मागील ३ महिन्यांपूर्वी दिलेल्या अनुदानापैकी ७५% किंवा अधिक निधी खर्च झाला आहे - लागू 
नाही. 

४) ज्या लेखाश्रीर्षाखाली अनुदान वितरीत करण्यांत येत आहे, त्या लेखाशीर्षांतर्गत १ वर्षापूर्वीचे 
संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही - लागू नाही. 

५) स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देतांना त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही किंवा येणे 
रक्‍कम समायोजित करण्यांत आली आहे - लागू नाही. 

६) वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक सादर करतांना यादीसह व शक्यतो आधार क्रमांकासह सादर 
करावे - लागू नाही. 

७) बांधकाम विषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देतांना सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता 
घेतल्याचा उल्लेख आदेशात असावा - लागू नाही. 

८) खरेदी विषयक प्रक्रिया संबंधित अद्यावत शासन आदेझ्ानुसार करावी व तसा उल्लेख 
प्रशासकीय मान्यतेत असावा - लागू नाही. 

९) साहित्य खरेदीची रक्‍कम पुरवठादाराच्या नावे ECS द्वारे आहरीत करावी - लागू नाही. 
३. यासाठी होणारा खर्च “ मागणी क्र. व्ही-१, २०४९- व्याज प्रदाने, ०१ देशांतर्गत त्रह््णावरील व्याज, 
२००- देशांतर्गत इतर क्र्णांवरील व्याज (०२), इतर संस्थांकडून मिळणा-या कर्जावरील व्याज (०२) (०६) 
वित्तीय संस्थांकडून मिळणा-या कर्जावरील व्याज (अनिवार्य) (२०४९ २५५१)” भारित, ४५-व्याज” या 
लेखाशिर्षाखाली सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात मंजूर केलेल्या तरतुदीमधून भागविण्यात यावा . 
४. आयुक्त, वस््रोद्योग, नागपूर यांनी माणदेशी प्रबोधनकार मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरणी मर्या, 
वडूज, जि. सातारा या सूतगिरणीने वित्तीय संस्थेकडून घेतलेल्या कर्जावरील यापुढील कालावधीसाठी 
देय होणा-या व्याजप्रदानाचा तिमाही अहवाल शासनास सादर करावा. 
५. या झासन निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात आलेली रु.३८,८७,६११/- इतके व्याज अधिदान व लेखा 
अधिकारी, मुंबई येथून आहरीत करुन उपरोक्त परिच्छेद-१ मधील तक्त्यातील स्तंभ क्र.५ मधील व्याजाची 
रक्कम स्तंभ क्र.६ मध्ये नमूद केलेल्या बँकेच्या खाते HAHA RTGS द्वारे वितरीत करण्याची कार्यवाही 
करण्याकरीता श्री.सु.पु.पांगारकर, कार्यासन अधिकारी (रोख शाखा), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - Yoo ०३२ यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे. तसेच, श्री.स.दि. खरात, उप सचिव (सूतगिरणी), (/०००९) सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, 


मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ यांना “नियंत्रण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि- ३३१९/प्र.क्र.२३/टेक्स-१ (अ) 
६. वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेला निधी संबंधित बँकेस वितरीत केल्यानंतर आहरण व 
संवितरण अधिकारी यांनी सदर रक्कम प्राप्त झाल्याबाबतचे प्रमाणपत्र संबंधित बँकेकडून प्राप्त करुन घ्यावे 
व त्याची प्रत शासनास सादर करावी. 
७. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या दि.२४.०६.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार विभागास 
प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


८. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०११९१७४१५३१३०२ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


igned by SUJATA MAYUR BHAVSAR 
IT OF Mi 


igitally 
/ERNMEN’ \AHARASHTI 
COOPERATION MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 
postalCode=40003: 
; 12977 4a7 d 1 ea9cBd3e 1257 16d4e57b62e42f958e738b4 
-8898E599D33E9A46BFFFE44B288C3272AA93777D, 


526fe' 
pseud 
imber=3E1E426F 74F 1978EA7797E86DAB9645CCFC7CO8D 


9F395ABD7 1E88BAEB3731288, cn=SUJATA MAYUR BHAVSAR 


(सुजाता भावसार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत: 
१) महालेखाकार, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरिक्षा), मुंबई / नागपूर. 
२) मा. मंत्री Geary यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) प्र. स. (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहायक, सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४) आयुक्त, TAIT, वस्त्रोद्योग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
५) सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे. 
६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
७) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
८) सहसंचालक, लेखा व कोषागारे,संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
९) वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प-३ व १३, मंत्रालय, मुंबई. 
qo) अवर सचिव (कार्यासन १७ स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११) शाखा व्यवस्थापक, राजारामबापू सहकारी बँक लि., पेठ शाखा, कराड. 
१२) कार्यकारी संचालक, माणदेशी प्रबोधनकार मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरणी मर्या, वडूज, जि. सातारा. 
१३) कार्यासन अधिकारी, (रोख शाखा), सहकार पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई (३ प्रती). 
१४) निवड नस्ती (टेक्स-१ (अ) / टेक्स-१ (ब) 


व र द्र 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


